महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-१०२३/प्र.क्र.११५/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ११ सप्टेंबर, २०२३. 


आदेशा 


श्री.धनंजय सुकदेव निकम, अपर जिल्हाधिकारी यांची महसूल व वन विभागातील उप 


सचिव संवर्गातील रिक्‍त पदावर खालील अटी व शा्तींच्या अधीन राहून प्रथमत: १ वर्षाच्या 


कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


(अ) श्री.निकम हे ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रूजू होतील त्या 


तारखेपासून प्रतिनियुक्तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या तारखेला ते 


आपल्या शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्वीकारतील, त्या तारखेला समाप्त 
होईल. 


(ब) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाळा आवश्‍यक वाटली तर 


प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून 


घेण्याचा अधिकार शासन / सक्षम प्राधिकाऱ्यास राहील. 


(क) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोकत्यालळा आवश्‍यक वाटली नाही, तर त्यांना मूळ 


विभागाकडे परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे 


परत पाठविण्यापूर्वी स्वीयेत्तर नियोक्त्याने शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन 
महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 


(ड) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे, अशी कमीत कमी 


तीन महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना 


मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 


२. FAA. (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा....इ.) नियम १९८१ मधीळ नियम yo 


(परिशिष्ट-२) मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्ती विचारात घेऊन, महसूल व वन विभागाने 


श्री.निकम यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती ठरवाव्यात. 


३.  श्री.निकम यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी महसूल व वन 


विभागामार्फत हाताळण्यात येतील. 


शासन आदेडा क्रमांकः प्रतिनि-१०२३/प्र.क्र.११५/का.१४ 


छ. सदर WAT Bares महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आळा असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२३०९१११८२६१५३८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


tally signed by SUCHITA MOHAN MAHADIK 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
S U C H ITA M O H A N ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=6578e224c4a0d2c9bfb7e7e33b474757c1425d0a03e65 
bc4f0a25b70698158e, postalCode=400032, st=Mah 
serialNumber=E146A6DDC8FB6681D49A5099661D41639DA6C5 
M A H A D | K 68419F071BB9CDFD8A2E08058C, cn=SUCHITA MOHAN 
H 


Date: 2023.09.11 18:30:14 +05'30° 


(सु.मो. महाडिक) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

२. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स. /प्र.स., मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. अ.मु.स./प्र.स., महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सह/उप सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. श्री.धनंजय सु. निकम, अपर जिल्हाधिकारी (विभागामार्फत) 

७. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


